पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या २३ ग्रामपंचायती मधील 
कर्मचाऱ्यांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये 
समावेठान करण्याबाबत. करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २३ नोव्हेंबर, २०२० 


१) शासन निर्णय अधिसूचना क्रमांक पनपा-२९१४/व्हीआयपीस.क्र.३०१/प्र.क्र.३५४/नवि-२३, 
दिनांक २६.०९.२०१६ 

२) शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१७/प्र.क्र.५७/नवि-१४, दिनांक २७.०२.२०१७ 

३) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचा दिनांक २८.०५.२०१९ व 
दिनांक २१.०८.२०१९ चा अहवाल 

४ संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे क्र.नपपसं./पनवेलळ/समावेशन/२०१९/ 
का-४ / ३०९५, दिनांक ०५.१०.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


पनवेळ महानगरपालिकेची स्थापना दिनांक ०१.१०.२०१६ रोजी झाली असून, सदर 
महानगरपालिका ही “ड” वर्ग महानगरपालिका आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेचे ४ प्रभाग 
असून, एकूण क्षेत्रफळ ११०.६ चौ.कि.मी. एवढे आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार पनवेल 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या ६ लाख इतकी असून, तरंगती लोकसंख्या १३ लाख इतकी आहे. 


२. पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समावेशन करावयाच्या पुर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत 
कर्मचाऱ्यांबाबत अनेक अडचणी उपस्थित झाल्यामुळे ग्रामपंचायमधीलळ कर्मचाऱ्यांना पनवेल 
महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ठ करण्याठी शासन स्तरावर विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आळी. सदर समितीची बैठक दिनांक २२.०१.२०१९ रोजी 
पार पडली असून या बैठकीचे निर्णय आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांनी दिनांक २५.०१.२०१९ 
च्या पत्रान्वये सादर केले आहे. 

३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त तथा संचालक 
नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाळय यांनी शासनाने सूचित केल्यानुसार संदर्भीय क्र. ४, दिनांक 
०५.१०.२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला. तसेच महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ठ 
तत्कालीन ग्रामपंचायतील कर्मचाऱ्यांची शौक्षणिक / तांत्रिक अर्हतेची पुर्तता नसणे, नवनिर्मित 
महानगरपालिकेचे आकृतीबंधाचे काम अद्यापी शासन स्तरावर सुरू असणे, इतर बाबी विचारात 
घेऊन तसेच पनवेल महानगरपालिकेची लोकसंख्या, वाढते नागरीकरण, दैनंदिन कामकाज 
याकरीता आवश्‍यक शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता या सर्वबाबींवर वेळोवेळी शासन स्तरावर विचार 
विनिमय करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३ 


४. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, परिशिष्ट-४, नियम-५ (क) अन्वये पनवेल 
महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करावयाच्या महसुली गावांमधील ग्रामपंचायतींच्या आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५१ (४) नुसार पनवेल महानगरपालिकेच्या २३ ग्रामपंचायती 
मधील कर्मचाऱ्यांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये wader fafa अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या तत्काळीन २३ ग्रामपंचायतीमधील 
सद्यस्थितीमध्ये एकूण १०५ कर्मचारी प्रथम टप्प्यातील GAMA पात्र झाळे आहेत. सदर 
समावेशनास पात्र असलेले कर्मचाऱ्यांची यादी “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केली आहे. तसेच 
“परिशिष्ट-ब” मध्ये समावेशानास पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून घ्यावयाचा हमीपत्राचा नमुना दिला 
आहे. 
२. पनवेल महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या तत्कालीन ग्रामपंचायती मधील 
कर्मचाऱ्यांना पनवेल महानगरपालिकेमध्ये warden पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून निर्माण 
करण्यात येत आहे:- 


१) संबधित कर्मचाऱ्यांची मुळ नियुक्‍ती प्रचलित नियमानुसार व पनवेल 
महानगरपालिकेच्या निर्मितीच्या प्राथमिक अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वीची 
असावी. प्रत्यक्ष समावेशन करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मुळ नियुक्‍ती व 
कायम करण्याचे ठराव, नियुक्‍ती आदेशा, सेवा पुस्तक, वेतनप्रमाणपत्र/वेतन 
खात्याचे बँक पासबुक इ. तपशिल आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांनी 
तपासावा. 

२) पनवेल महानगरपालिकेच्या आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियमास शासनाची 
मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पदनिर्मितीच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे 
समावेशन करण्यात येईल व त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्यात 
येईल. 

३) संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीनुसार वेतन भत्ते व सेवाविषयक लाभ हे 
प्रत्यक्ष समावेशनाच्या दिनांकापासून लागु होतील. 

४) संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे wade करताना संबंधित 
कर्मचाऱ्यांची शौक्षणिक / तांत्रिक अर्हता विचारात घ्यावी. प्रत्यक्ष 
समावेडानाच्या प्रक्रियेत सदर कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता 
तपासण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका यांची राहील. 

५) शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार मान्य असलेली शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता 
विचारात घेतल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे समावेशन आदेश पारित करताना 
केवळ पात्र कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३/ वर्ग-४ मधील पदावर समावेशन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३ 


&) 


पनवेल महानगरपालिकेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन 
करताना लिपीक या पदासाठी किमान शौक्षणिक अर्हता १० वी पास अशी 
असावी. तसेच पूर्वाश्रमीच्या सफाई कामगारांची शौक्षणिक अर्हता किमान ४थी 
उत्तीर्ण आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा समावेश करताना त्यांना सफाई कामगार 
संवर्गात ग्राह्य धरण्यात यावे. 

तथापि, या व्यतिरीक्त शौक्षणिक / तांत्रिक अर्हता धारण न करणारे 
कर्मचारी परंतू किमान ४ थी पास व मराठी लिहिता व वाचता येणारे असे 
कर्मचारी “बहुउद्देशीय कर्मचारी” या संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. 
उपरोक्त नमुद करण्यात आलेल्या बहुउद्देशीय कर्मचारी संवर्गामधीळ 
समाविष्ट कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती / स्वेच्छा 
सेवा निवृत्ती / अकाली मृत्यू / बडतर्फी/ सेवा समाप्ती या कारणास्तव 
संपुष्ठात आल्यास सदरचे पद आपोआप व्यपगत करण्यात येईल. 
पुर्वाश्रमीच्या पनवेळ नगरपरिषद व विद्यमान महानगरपालिकेतील कर्मचारी 
यांच्या सेवा जेष्ठता यादीमध्ये, ग्रामपंचायती मधील Bada पात्र 
कर्मचाऱ्यांची समायोजनानंतर संबंधित संवर्गातील “सेवा जेष्ठता” ही 
कनिष्ठतम राहिल. 
तसेच उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनानंतर संबंधित संवर्गातील पात्र 
कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेतील त्या संवर्गाच्या बिंदुनामावलीमधीळल 
नियमाप्रमाणे त्यांच्या जातीच्या प्रवर्गानुसार दर्शविण्यात यावे व बिंदुनामावली 
तपासणीची कार्यवाही पनवेल महानगरपालिकेने करावी. 


१०)महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक ०१.१०.२००५ नंतर 


११ 


१२ 


नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांना परिभाषित निवृत्तीवेतन अंशदान (DCPS) योजना लागू 
केली आहे. पनवेल महानगरपालिकेत Pads पात्र असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना पुर्वाश्रमीची सेवा निवृत्ती योजना लागू राहणार नाही. 


) पनवेल महानगरपालिकेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशानानंतर 


पनवेळ महानगरपालिकेतील wry अस्थायी आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गटविमा योजना / वैद्यकीय विमा अथवा वैद्यकीय देयक 
प्रतीपूर्ती करण्याची योजना रजा नियम लागु राहतील. 


) तथापि, दिनांक ०१.१०.२०१६ नंतर सदर कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होत 


असल्याने त्यांना परिभाषित निवृत्तीवेतन अंठादान (DCPS) योजनचे सदस्य 
होणे अनिवार्य असेल. 


१३)सदर कर्मचाऱ्यांना समावेठनानंतर wads महानगरपालिकेच्या 


स्थायी/अस्थायी आस्थापनेवरीळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नव्याने 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३ 


समायोजीत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्थायी आदेश मिळाल्यानंतर नियमानुसार 
अनुकंपातत्वावर नेमणुकीसंदर्भातीळ नियम लागु राहतील. 

१४) सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ “अनुसूचित जाती” प्रवर्गातील सफाई कर्मचारी 
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळण्यास पात्र 
आहेत. तसेच केवळ “अनुसूचित जाती” प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्यांच्या 
सेवानिवृत्ती/मृत्यू/रुग्णता सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसास लाड व पागे 
समितीच्या शिफारशीनुसार सेवेत सामावुन घेण्याबाबत कार्यवाही 
महानगरपालिकेने वेळोवेळी करावी. 

१५)पनवेळ महानगरपालिकेत समावेडानासाठी पात्र असलेल्या संबंधित 
कर्मचाऱ्यांकडून “परिशिष्ट-ब” मधील हमीपत्र पनवेळ महानगरपालिकेने 
भरुन घ्यावे. सदर हमीपत्र म्हणजेच संबंधित कर्मचाऱ्याचे ना-हरकत 
प्रमाणपत्र होय. 

१६)पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समावेशनासाठीच्या पात्र असलेल्या 
ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासंदर्भात विहित तांत्रिक (॥5- 
CIT, HAGA) Seda सुट अथवा त्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यास 
कालावधीबाबत खालीलप्रमाणे अटी विहित करण्यात आल्या आहेत:- 

पनवेळ महानगरपालिकेमध्ये समावेडानासाठी पात्र असलेल्या 
ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीसंदर्भात विहित शैक्षणिक अर्हता 
धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी जे कर्मचारी तांत्रिक अर्हता धारण करीत 
नसतील अशा कर्मचाऱ्यांपैकी 

अ) ५० वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समावेशनासाठी 
तांत्रिक अर्हतेमधून सूट देण्यात येत आहे. 

ब) ५० वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ३ वर्षाच्या कालावधीत 
तांत्रिक अर्हता प्राप्त करुन त्याबाबतची प्रमाणपत्र सादर करणे 
आव्यक असेल. या ३ वर्षाच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी 
विहीत तांत्रिक अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, त्यांचे 
WAI रद्द करण्यात येईल. 

qo) संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष समावेशन करताना उपरोक्‍त अटी, 
समोवडनाबाबतचे अहवाल व प्रचलित शासन धोरण/सेवानियम यांची 
परिपुर्ण पुर्तता करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका 
यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३ 


३. 


आयुक्‍त, पनवेळ महानगरपालिका यांनी परिच्छेद क्र.२ मधील नमुद अटी व शर्ती बंधनकारक 


असून त्याचे पाळन करूनच समावेडानाची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात यावी. यामध्ये प्रत्यक्ष 


अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात 


यावे व याबाबत शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११२३१७१६३५११२५ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


सोबत:- 


प्रति, 
१ 


AD 


Cc AN 


o~ 


पु 


SG © 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 h an k ar T ram b ak प क यवा adhay, त S= 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 


Jadhav Date: 2020.11.28 17:28:54 +0090 
(शंकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
परिशिष्ट-“अ” व परिशिष्ट-“ब” 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय. 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 

महापौर, पनवेल महानगरपालिका, जि.रायगड. 

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका, जि.रायगड 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक. 

कार्यासन अधिकारी (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-२२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट-अ (टप्पा -१) 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता 
विचारात घेऊन ज्या पदावर 
समावेशन मंजुर 


ग्रामपंचायतीचे नाव 


2 3 4 
काल rats 


कालुद्रे श्री. प्रज्योत बामा डावलेकर सफाई कामगार 
कालुद्रे श्री. केशव बाळू म्हसकर बहुउद्देशिय कर्मचारी 
PIGS श्री. संतोष नामदेव घरत बहुउद्देशिय कर्मचारी 


ी 


त A ia Pera 
c 


पडघे विभाग श्री. सचिन हिरामण पाटील बहुउद्देशिय कर्मचारी 


-0 


oe 


axe) 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


विचारात घेऊन ज्या पदावर 
समावेशन मंजुर 


र 
जन ra 
जर लिक 
जू न्य कमचार 
जू 

व्य 
४० श्री. अरूण मंगलदास पाटील लिपिक 
a ome 
: 1) 
पर 


५८ नावडे विभाग श्री. बाळाराम पांडूरंग म्हात्रे सफाई कामगार 


नावडे विभाग श्रीमती. हिराबाई बाळाराम पवार सफाई कामगार 


EE 


शैक्षणिक / तांत्रिक अर्हता 
विचारात घेऊन ज्या पदावर 
समावेशन मंजुर 


र 
z rat 
ras 


७० कामोठे विभाग श्री. विकी सुभाष पाटील सफाई कामगार 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


७४ कामोठे विभाग सफाई कामगार 


कामोठे विभाग श्री. अविनाश श्रीपत नाईक सफाई कामगार 


७६ श्री. समादान पदु गोवारी बहुउद्देशिय कर्मचारी 


व 
a 
अव 
a 
० 
८ अत 


८ श्री. कृष्णा हरी सुतार बहुउद्देशिय कर्मचारी 


io io 
2) 


ग्रामपंचायतीचे नाव कर्मचाऱ्याचे नाव 


विचारात घेऊन ज्या पदावर 
समावेशन मंजुर 


रोहिंजन श्री. गणेश राघो पाटिल लिपिक 


शि eet ७ १ ae 
९५ घोट चाळ श्री. एकनाथ श्रावण ठाकूर लिपिक 
१०२ श्री. बाळाराम पांडूरंग म्हात्रे सफाई कामगार 


परिशिष्ट- ब 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक-पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२ /नवि-२३, 


हमीपत्र 
A , वय ------ राहणार ---------- मस जिल्ह्यातील नव्याने स्थापन 
झालेल्या ------- महानगरपालिका संबंधित तत्कालीन भूतपूर्व ग्रामपंचायतीचा कर्मचारी आहे व 
सध्या ------ महानगरपालिका येथे कार्यरत आहे. 


शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.पमपा-२२१७/प्र.क्र.४१२/नवि-२३, दिनांक 
२३.११.२०२० नुसार राज्यातील नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतीमध्ये तत्कालीन 
ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

दिनांक ०१.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने स्थापित पनवेल महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर VARTA अनुषंगाने स्वेच्छेने हमीपत्र देत असून, शासन निर्णय दिनांक 
२३.११.२०२० अन्वये निर्गमित मार्गदर्शक तत्वे मला मान्य असून पनवेल महानगरपालिकेकरीता 
माझ्या सेवेच्या संदर्भात घेण्यात आलेले सर्व निर्णय मला मान्य आहेत. भविष्यात मी, यासंदर्भात 
कोणतेही आक्षेप घेणार नाही. 

वर नमुद केलेल्या दिनांक 23.99.2020 शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती पुर्ण न 
केल्यास माझे करण्यात आलेले समावेशन रद्द करण्यात येईल व मी त्यानंतर इतर कोणत्याही पदावर 
समावेशनास पात्र राहणार नाही, याची मला जाणीव आहे. व त्यामुळे माझ्या होणाऱ्या नुकसानाची 
जबाबदारी माझी स्वत:ची असेल. तसेच याबाबत मला कुठलीही तक्रार किंवा मा.न्यायालयात दावा 
करण्याचा मला अधिकार राहणार नाही. 

वरीलप्रमाणे हमीपत्र मी ------------ हे स्वत:च्या मर्जीने लिहून देत असून त्याआधारे माझे 
विहित अटी-शर्तीवर उपलब्ध रिक्‍त पदावर समावेशन करण्यात यावे. 


लिहून देणाऱ्याचे नाव व स्वाक्षरी 
ठिकाण :- 


दिनांक :- 


प्रति, 
आयुक्त, 
पनवेल महानगरपालिका, 
पनवेल, जि.रायगड 


